सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १९ जानेवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/२२/९८१/२०२०, दिनांक ०९/०३/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सांगली 
जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्‍यातील ८९ योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर Hoo आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता 
(इवद), जिल्हा परिषद, सांगली यांच्या ठरावान्वये सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच तसेच कार्यकारी अभियंता (इवद), जिल्हा परिषद, सांगली 
यांची मागणी विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून cola करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व तसेच कार्यकारी 
अभियंता (इवद), जिल्हा परिषद, सांगली यांची मागणी विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खानापूर 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी दर्जोन्नत दर्जान्नती 
क्रमांक करावयाची नंतरचा क्रमांक 
एकूण लांबी 
(कि.मी.) 
मि सागर भेडवडे प्रजिमा २० ते वाळुज | ०/००ते २/५०० २.५०० ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
ग्रामा ११ ला मिळणारा रस्ता. २६० 
२. | रामा ६० ते माहुली ते काळवाट मळा । ०/००ते १/७०० | १.७०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २६१ 
३. | माहुली रामा ६० ते कचरे वस्ती रस्ता. । ०/०० ते १/२०० | 9.200 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६२ 
४. | नागेवाडी इजिमा ते गोडाचीवाडी रस्ता. | ०/००ते २/५०० | २.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६२ 
५. | हिगणगादे येतगाव रस्ता. ०/००ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६४ 


६. | रामा ६० गाडी त पवईंटेक मार्ग प्रजिमा | ०/०० ते १/९०० | १.९००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


२० रस्ता. २६५ 
७. | गार्डी नेवरी रस्ता ते घानवड रस्ता. ०/०० ते २/२०० | २.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६६ 
८. | घानवड ते नेवरी रस्ता. ०/००ते १/५०० | १.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६७ 
९. | भेडवडे सावंत मळा रस्ता. ०/०० ते १/०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२६८ 
a वेजेगाव प्रजिमा २० ते प्राथ. शाळा APT | ०/००ते 2/200 | २.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता पाटील वस्ती रस्ता. २६९ 
ie १. | वेजेगाव समाजमंदीरासमोरून | ०/००ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
ओढ्यातून पलीकडे मुस्लिम वस्ती कडे २७० 
जाणारा रस्ता. 
१२. गाडी ते पाण्याच्या टाकीकडे जाणरा | ०/०० ते १/२०० | १.२००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २७१ 
१३. | प्रजिमा २० ते कदम वस्ती. (गार्डी) ०/००ते ०/५०० | ०.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२७२ 
१४. | भेडवडे ते भाग्यनगर रस्ता. ०/००ते २/०० २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२७३ 
१५. | भिकवडी बु. खरात वस्ती कडे जाणारा | ०/००ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २७४ 
१६. | घानवड दलीत वस्ती जगदाळे वस्ती | ०/००ते ०/७०० | ०.७०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २७५ 
१७. | घानवड ते सांवत वस्ती ते रामा ६०| ०/००ते ०/८०० | ०.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
पर्यंत रस्ता. २७६ 
१८. | घानवड हिंगणगादे रस्ता ते केदारी | ०/००ते १/३०० | १.३००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
वस्ती रस्ता. २७७ 
१९. । वेजेगाव ते नागनाथनगर मार्ग | ०/०० ते १.०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
तलावाकडे जाणारा रस्ता. २७८ 
२०. | प्रजिमा २० ते भांबर्ड रस्ता गणेडानगर | ०/००ते १/०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २७९ 
29.  साळशिगे प्रजिमा २० ते गणेश नगर | ०/००ते २/०० । २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
WTS रस्ता. २८० 
२२. | माहुली रामा ६० ते बारसिंग वस्ती | ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २८१ 
२३. | लेगरे ते गुल्कोज फॅक्टरी रस्ता. ०/०० ते १/२०० | १.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८२ 
२४. | वासुबे SAS जाणारा रस्ता. o/ood १/४०० | १.४०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८३ 
२५. | वासुबे दलीत वस्ती कडे जाणरा रस्ता. | ०/०० ते १/२२० | १.२२०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८४ 
२६. | सांगोले ते पिरदर्गापर्यंत जाणरा रस्ता. । ०/००ते १/२०० | १.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


२८५ 

२७. | जाधववाडी ते ढोराळवाडी रस्ता. ०/०० ते १९०० | १.९००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८६ 

२८. | बेनापुर ते दलीतवस्ती कडे जाणारा । ०/०० ते ०/७०० | ०.७००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २८७ 

२९. | बैनापूर ते गोसावी वस्ती रस्ता. ०/००ते ३/०० । ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८८ 

३०. | धोडेवाडी ते भवानी मंदीर रस्ता. ०/०० ते १/०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२८९ 

३१. | पळशी ते भवाणी मंदीराकडे जाणारा | ०/००ते १/२०० | १.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २९० 

32. | हिवरे ते देशपांडे वस्ती कडे जाणारा | ०/०० ते १/०० १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २९१ 

33. | बलवाडी खा. गायकवाडी मळा GF) ०/००ते २/०० २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
अग्रणीमळा रस्ता. २९२ 

३४. | पळशी ते जाधववस्ती कडे जाणार | ०/०० ते १/२०० | १.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २९३ 

३५. | ated कार्वे रस्ता. ०/०० ते ६/०० ६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२९४ 

३६. | मगरूळ ते साऊबाई लिब रस्ता. ०/०० ते १/८०० | १.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२९५ 

३७. | बामणी ते साऊबाई रस्ता. ०/०० ते २/०० २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२९६ 

३८. | प्रजिमा २६ (चिचणी) ते इजिमा ७४ रस्ता. | ०/०० ते ०/५०० | ०.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२९७ 

३९. | बलवडी भा. जुने kes ते जि. प. शाळा | ०/०० ते ०/९०० | ०.९०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २९८ 

४०. | बलवाडी भा. कुडल रोड ते जाधवनगर | ०/०० ते २/३०० | २.३०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. २९९ 

४१. | THIS! भा. वेताळ बा. ते कुरण रस्ता. | ०/०० ते ०/७०० | ०.७००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३०० 

४२. | देवनगर ते भाबड शिव रस्ता. ०/०० ते १५०० | १.००कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्रमांक- 
३०१ 

४३. | देवनगर ते पवार वस्ती रस्ता. 0/00 ते ०/५०० | ०.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३०२ 

४४. | हिगणगादे मदनेवस्ती इनामदार वस्ती । ०/०० ते ०/५०० | ०.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३०३ 

४५. | घाडगेवाडी फाटा ते उत्तर भाग रस्ता. 0/00 ते 3/00 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३०४ 

४६. | वासूबे जोधळखिडी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३०५ 

४७. | सांगोले हायस्कुल ते प्रजिमा २५ ला । ०/०० ते ३/२०० | ३.२००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


मिळणारा रस्ता. ३०६ 
४८. | प्रजिमा २३ वेजेगाव चव्हाण वस्ती | ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
नर्सरीकडे जाणारा रस्ता. ३०७ 
४९. | जुने भेडवडे ते नविन वसाहत भेडवडे | ०/०० ते १/६०० | १.६०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३०८ 
५०. | Fas ते कासम वस्ती रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३०९ 
५१. | धोडेवाडी यल्लामादेवी मंदीर ते भवाणी | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
मंदीर रस्ता. ३१० 
५२. | रामा १३६ Varn ते देडापांडे व नलवडे | ०/०० ते २/०० २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
वस्ती हिरवे रस्ता. ३११ 
५३. | भाळवणी शिरगाव रस्ता. ०/०० ते Yoo | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३१२ 
५४. | ढवळेश्रवर यंडावतराव चव्हाण यंत्रमाग | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
संस्था ते विटा कराड रस्ता. ३१३ 
५५. | रामा १३६ (करजोते जुना भिवघाट | ०/०० ते ०/४५० | ०.४५० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३१४ 
५६ | कुर्ली घाडगेवाडी ते तामटी रस्ता. ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३१५ 
५७ | चिचणी (खैराटी) ते मिलींद कांबळे होत | ०/०० ते १/८०० | १.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३१६ 
५८. | धोगडेवाडी हनुमान मंदीर ते रामा १३६ | ०/०० ते ०/८०० | ०.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३१७ 
५९. | वाळुत वारकरी मळा ते चव्हाण वस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३१८ 
go. | हिरवे करजे शिव पाझर तलावाकडे | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
जाणारा रस्ता. ३१९ 
६१. | हिवरे ते जुना पळशी रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३२० 
६२. । हिवरे ते जाधव वस्ती रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३२१ 
६३. | हिवरे रामा १३६ ते तामटी खडी रस्ता. । ०/००ते २/०० । २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
२२२ 
६४. | रामा १३६ बेनापूर जाधव वस्ती रस्ता. । ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
323 
६५. | रामा १३६ पळशी गट नं. 030-939] ०/००ते 2/00 | 2.00 fmt. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
पासून जाधव वस्ती ते गटन ७६७ ३२४ 
जाधववस्ती रस्ता. 
६६. | कंरजे रामा १३६ ते ग्रामा १८४ ला | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
मिळाणारा रस्ता. ३२५ 
६७. | हिवरे स्टॅन्ड ते चिळमखडा जाणारा | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
रस्ता. ३२६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७४/नियोजन-२ 


६८. | करंजे गावठाण ते सयाप्पा मळा रस्ता. ०/०० ते Yoo | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३२७ 
६९. | करंजे गावठाण ते यादव मळा रस्ता. ०/०० ते २/०० २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक- 
३२८ 
एकूण १२०.७७० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत १२०.७७० ने वाढ होवून एकूण लांबी (६०५५.९१० + १२०.७७०) म्हणजेच ६१७६.६८० कि. 
मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२०१६५०१७६३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Wd :- 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=3021bf95S5fefd7 1 ffadSdd7¢97769147f19aca6383a1 2fed6cff4849d78 


९2245, pseudonym=44879507ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE08SDFF, 
seriaINumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOESFOD 1 37FEABOBBCB16 
CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, सांगली. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पश्चिम विभाग, सांगली. 

५) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, सांगली. 

६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


eo SS Se Se 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


